मौजे-किष्टापूर, ता.अहेरी, जि.गडचिरोली येथे 
स्वांतत्र्यसेनानी वीरबाबू शोडमाके यांचे स्मारक 
व सभागृह उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.५१/योजना-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६. 
शासन निर्णय : 
मौजे - किष्टापूर, ता.अहेरी, जि.गडचिरोली येथे स्वांतत्र्यसेनानी वीरबाबू शहोडमाके यांचे स्मारक 
व सभागृह उभारणीच्या बांधकाम खर्चाचा आराखडा मंजूरीसाठी शिफारस करणे व बांधकामावर 
संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे जिल्हा 
स्तरीय समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
शि. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली अध्यक्ष 
२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली सदस्य 
३ जिल्हा पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली सदस्य 
निवासी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली सदस्य 

षु क्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली सदस्य 
६ ्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग), गडचिरोली सदस्य 
्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली सदस्य 

८ | वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, गडचिरोली सदस्य 
९ नगर रचनाकार (निविवि) गडचिरोली सदस्य 
| do ० कला संचालनालय अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी सदस्य 
११ | श्री.कृष्णमुर्ती Repos, रा.मुद्यीगुंठा, ता.सिरोंचा, जि.गडचिरोली सदस्य 
१२ | श्री.किशोर गंगाराम खामनकर, रा.लक्ष्मणपूर, ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोळी. | सदस्य 
१३ | श्री.हरीश अली मन्सूर अली, रा.अहेरी, ता.अहेरी, जि.गडचिरोळी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-2021/प्र.क्र.51/योजना-11 


अ.क्र. नाव पदनाम 

१४ | श्री.विकास वसंतराव Ae, प्लॉट 4.9, फरक चौक, झिंगाबाई टाकली, | सदस्य 
छिंदवाडा रोड, नागपूर. 

१५ । सौ.सारीका गडपल्लीवार, रा.अहेरी, ता.अहेरी, जि.गडचिरोली. सदस्य 
१६ । श्री.मधुकर GNI, रा.सिरोचा, ता.सिरोचा, जि.गडचिरोली सदस्य 
१७ | सौ.बेबी लक्ष्मण नरोटी, रा.ऐटापल्ली, ता.ऐटापल्ली, जि.गडचिरोली सदस्य 
१८ "तहसीलदार, ता.अहेरी, जि.गडचिरोली सदस्य 
१९ जिल्हा नियोजन अधिकारी, गडचिरोली सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202108101345275620 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ड्‌. 
१०. 
११. 


५ ] 0 h a ५ h Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Rural Development Department, 

U postalCode=400032, st=Maharashtra, 

t t a mM 2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818c 

664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816c2 
,cn=subhash Uttam Rathod 

R a t h O d Date: 2021.08.11 13:32:44 +05'30' 

(सुभाष राठोड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मंत्री /राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.पालकमंत्री, गडचिरोली यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 


ष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-2021/प्र.क्र.51/योजना-11 


१२.जिल्हा पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली. 

१३.मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

१४.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली. 

१५.कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

१६.सहाय्यक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक अभिरक्षक, 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

१७.संचाळक, पुराभिळेख संचाळनायाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

१८.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई. 

१९.कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२०.सहाय्यक संचालक, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), 

गडचिरोली. 

२१. स्मारकाशी संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष व सर्व. 

२२.कला संचालक, मुंबई. 

२३.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. गडचिरोली. 

२४.उपविभागीय अधिकारी, अहेरी, जि. गडचिरोली 

२५. तहसिलदार, ता.अहेरी, जि. गडचिरोली. 

२६. कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


